महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः ससप्र ११२३/प्र.क्र.१३३/प्रशा-१(का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १. शासन sear, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.६१/का.१४, 
दि.२४.१२.२०२१. 
२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र.२/का.१४, 
दि.२०.०५.२०२२. 
३. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.नासेमं-१३२२/प्र.क्र.११३/का.१४, 
दि.१४.१२.२०२२. 


आदेडा 

श्री. प्रल्हाद शं. रोडे, उप सचिव यांची संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि.ठाणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.रोडे यांना उप सचिव पदावर पदोन्नतीने प्रपत्र 
बढती देण्यात आली व संदर्भ क्र.३ येथील आदेशान्वये श्री.रोडे यांच्या सदर प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.३०.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. या प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.३०.११.२०२३ रोजी संपुष्टात 
आली आहे. 
२. यास्तव, या आदेशान्वये श्री.प्रल्हाद शं. रोडे, उप सचिव यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट 
सिटी प्रोजेक्ट, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, जि.ठाणे या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस 
दि.०१.१२.२०२३ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच दि.३०.११.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२२८१६४१३२६००७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by KIRAN KASHINATH 50६ 


'y 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb31 1d 
2f0e47e2fa1 faf797, postalCod 


SHINDE ०० यया 
(कि. का. re) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. /प्र.स./सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
सह /उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सह /उप सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री.प्रल्हाद शं. रोडे, उप सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिका, जि.ठाणे (विभागामार्फत). 
१०. निवडनस्ती कार्यासन- प्रज्ञा-१ (का.१४). 


Lo ०८ Aw A -0 


0 (२ GS © 


